कक्ष अधिकारी पदावरुन अवर सचिव 
पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : असप-१३१८/प्र.क्र.१५१/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १४ नोव्हेंबर, २०१८ 


आदेशा 
खालील कक्ष अधिकाऱ्यांना या आदेशाच्या दिनांकापासून अवर सचिव पदावर तदर्थ पदोन्नती देण्यात 
येत असून त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ५ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या विभागामध्ये करण्यात येत 
आहे:- 


जात प्रवर्ग सध्याचा विभाग 


अवर सचिव पदावरील 
पदोन्नतीनंतर पदस्थापनेचा 
विभाग 


fee] श्रीमती नि.ए.शिदे इमाव । कृषिपदुम कृषी व पदुम विभाग 

२ श्री. Rw Aree खुला | नविवि- प्रपत्र बढती-मा.मुख्यमंत्री 
प्रतिनियुक्ती - सचिवालय 
मा.मुख्यमंत्री 
सचिवालय 

३ श्री. ग.गो.बडे खुळा । विवन्यावि- प्रपत्र बढती - 
प्रतिनियुक्ती मा.मंत्री, परिवहन, खारभूमी 
मा.मंत्री, परिवहन, । विकास यांचे कार्यालय 
खारभूमी विकास 
यांचे कार्यालय 

४ | श्री.आ.आ.कवळे खुला | जलसंपदा सामान्य प्रशासन विभाग 

(निवडणूक शाखा/का-३३) 
५ | श्रीमती नि.चं.पांडे खुळा | नविवि प्रतिनियुक्‍्ती- 


सह संचालक, नगरपरिषद 
प्रशासन संचालनालय, वरळी 


६ श्री. र.ना.पाटील खुला ।साबांवि पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
विभाग 

७ | श्री. सं.गो.ढाकणे खुला | मवववि गृह विभाग 

८. | श्री.आ.अ.माळी खुला | मवववि महसूल व वन विभाग 

S| श्री. श्री.भ मोकलीकर खुळा । गृहनिर्माण गृहनिर्माण विभाग 

= o | श्री. प्रआ.पाटील खुला । शाशिवक्रिवि शालेय शिक्षण व HIST 
विभाग 


हि १ | श्री. नि.म.फाळके खुला | जलसंपदा सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


शासन आदेश HATH: असप-१३१८/प्र.क्र.१५१/का.१४ 


अवर सचिव पदावरील 
पदोन्नतीनंतर पदस्थापनेचा 
विभाग 
१२ | श्री. ग.नि.पवार खुला ।नविवि पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
विभाग 
93 | श्री. अ.बा.पाटणकर खुला ।ग्राविवि- प्रपत्र बढती - 
प्रतिनियुक्ती - मा.मुख्यमंत्री सचिवालय 
मा.मुख्यमंत्री 
सचिवालय 


२. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दि.४.८.२०१७ रोजी दिलेल्या 
निर्णयान्वये पदोन्नतीमधील आरक्षण अवैध ठरविले आहे. मा.उच्च न्यायालयाच्या विरोधात राज्य शासनाने 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ दाखल केली आहे. सदर याचिका अद्याप 
प्रलंबित आहे. याबाबत विधी व न्याय विभागाने दि.२८.१२.२०१७ रोजी दिलेल्या अभिप्रायानुसार खुल्या 
प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यास कोणतीही वैधानिक अडचण नसल्याचे अभिप्राय दिले आहेत. 
त्यानुसार तूर्तास पदोन्नतीच्या कोटयातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 
सेवाज्येष्ठतेनुसार मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून भरण्यात यावीत. sail कार्यवाही 
करताना सेवाज्येष्ठता यादीमधील मागासवर्गीय अधिकारी/ कर्मचारी यांना पदोन्नती देण्यापूर्वी ते 
दि.२५.०५.२००४ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार आरक्षणाचा लाभ मिळून सेवाज्येष्ठता यादीत वरच्या 
स्थानावर आले नाहीत, याची खात्री प्रत्येक प्रशासकीय विभागाने करावी अशा सूचना सा.प्र.वि./का.१६-ब ने 
दि.२९.१२.२०१७ च्या पत्रान्वये दिल्या आहेत. 


त्यानुसार सदर अधिकाऱ्यांची अवर सचिव पदावरील तदर्थ पदोन्नती मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल 
केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधीन असून पदोन्नतीच्या कोटयातील खुल्या 
प्रवर्गातील रिक्‍त पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात देण्यात येत आहे. तसेच खालील अटीच्या अधीन राहून 
सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे:- 


१) सदरची पदोन्नती ही प्रशासकीय निकड म्हणून तात्पुरत्या स्वरुपातील तदर्थ पदोन्नती राहील. 
२) या तदर्थ पदोन्नतीमुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना नियमित पदोन्नतीचे म्हणजेच ज्येष्ठतेचे कोणतेही 
हक्‍क प्राप्त होणार नाहीत. 


३) सदर अधिकाऱ्यांची अवर सचिव पदावरील तदर्थ पदोन्नती सदर अधिकाऱ्यांविरुध्द आदेझाच्या 
दिनांकापर्यंत कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी सुरु झालेली नाही या धारणेच्या अधीन राहून 
देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश HATH: असप-१३१८/प्र.क्र.१५१/का.१४ 


४) मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथील रिट पिटीशन क्र.२९८२/२०००, क्र.२९८६/२०००, ४९५८/२००३ 
व क्र.३३७४/२०११ मा.न्यायालयाने दि.०६.०८.२०१८ रोजी निकाली काढल्या असून मा.उच्च 
न्यायालयाच्या निर्णयानुसार दि.०१.०१.१९८६ पासूनच्या कक्ष अधिकारी संवर्गाच्या ज्येष्ठतासूच्या 
पुनर्विलोकीत करण्यात येत आहेत. मा.न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयानुसार निवडसूच्या / ज्येष्ठता 
सूच्या, या आदेशान्वये पदोन्नत होणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे ज्येष्ठतासूचीतील स्थान खाली जाणे अथवा 
पदानवत होणे या बाबी उद्भवू शकतात याचीही नोंद पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी घ्यावी. मा.उच्च 
न्यायालयाच्या दि.६.८.२०१८ रोजीच्या आदेशाविरूध्द मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा 
याचिका क्रमांक २५१८१/२०१८ दाखल झाली आहे. सदर पदोन्नती मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल 
झालेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २५१८१/२०१८ च्या अंतिम निकालास अनुसरुन राहील. 


५) सदर आदेशान्वये केवळ सरळसेवा कक्ष अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात येत असून अवर सचिव 
पदावरील तदर्थ पदोन्नतीसाठीच्या सन २०१८-१९ च्या निवडसूचीवर पात्र ठरलेल्या पदोन्नत कक्ष 
अधिकाऱ्यांसाठी अवर सचिव संवर्गात ६ पदे रिक्‍त ठेवण्यात आली आहेत. 

६) प्रतिनियुक्तीवर असलेले ज्येष्ठ अधिकारी यांचे प्रत्यावर्तन झाल्यानंतर त्यांच्यासाठी अवर सचिव 
संवर्गात रिक्‍त पद उपलब्ध नसल्यास या आदेशातील कनिष्ठतम अधिकाऱ्यांला पदावनत करण्याच्या 
अधीन सदर तदर्थ पदोन्नत्या देण्यात येत आहेत. 

७ मागास प्रवर्गातील अधिकाऱ्यांची पदोन्नती सदर अधिकाऱ्यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र संबंधित 
जातपडताळणी समितीने निर्गमित केले आहे या अटीच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 

३ सर्वश्री सि.फ.मोकाशी, ग.गो.बडे व अ.बा.पाटणकर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी 

स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम १९८१ मधील 
नियम-४०, परिशिष्ट-२, अट क्र.१८ नुसार तदर्थ स्वरुपात प्रतिनियुक्‍तीच्या कार्यकालात प्रपत्र बढती 
(पदोन्नती) देण्यात येत आहे. सदर तरतुदीनुसार प्रपत्र बढतीचा कालावधी हा आदेशाच्या दिनांकापासून ६ 
महिन्यांचा राहील. त्यानंतर सदर अधिकाऱ्यांनी मंत्रालयीन विभागात अवर सचिव पदावर हजर होणे आवश्‍यक 
आहे. 

४. सदर अवर सचिव पदावरील तदर्थ पदोन्नती मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे 
दाखल केलेल्या मूळ अर्ज क्र.५३६/२०१७ व क्र.४८८/२०१७ च्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहून देण्यात येत 
आहे. 


५. हे आदेश तत्काळ अंमलात येतील. पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्याला संबंधित विभागाने तत्काळ 
कार्यमुक्त करून या विभागास कळवावे. तसेच पदोन्नत अधिकाऱ्याने पदस्थापना केलेल्या विभागात तत्काळ 
रूजू व्हावे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः असप-१३१८/प्र.क्र.१५१/का.१४ 


६. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१११४१५५४२६४३०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 
bf DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General 
a a Nn a Nn Administration Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050f9 180a8021798a5cled 
e 41ada8a72725a47b4f0, 
B h | mM fa (0 G U fav serialNumber=54b1 1b1ccbdc577d71dce3b313c3fefSdc2ad659e 
360f73b682d6b6fccb8aecf, cn=Gajanan Bhimrao Gurav 


Date: 2018.11.14 17:34:36 +05'30' 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१ मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
२) मा.मुख्यमंत्र्यांचे अ.मु.स. 
3) - BAU Ma, सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई 
8) मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
५ अमु.स./प्रधान सचिव/ सचिव - सर्व संबंधित मंत्रालयीन विभाग 
६  सह/उप सचिव (आस्थापना) - सर्व संबंधित मंत्रालयीन विभाग 
७ संबंधित अधिकारी , विभागामार्फत 
८)  निवडनस्तीकार्या.१४ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


